राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
खुल्या प्रवर्गातील निरीक्षकांना उप 
अधीक्षक (गट-ब) या संवर्गात तदर्थ 
स्वरुपात पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१५६/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ डिसेंबर, २०२०. 


IIR आदेठा- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गातून उप अधीक्षक (गट-ब) 
या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१९-२० च्या 
पदोन्नतीसूचीमधीळ खालील अधिकाऱ्यांना उप अधीक्षक (गट-ब) या संवर्गात खुल्या प्रवर्गातून 
तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून सदर पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर 
(स्तंभ ४ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या महसूली विभागामध्ये (स्तंभ ५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या 
रिक्‍त ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव मूळ प्रवर्ग | वाटप करण्यात पदोन्नतीनंतर देण्यात येणारी 
आलेला पदस्थापना 
महसूली संवर्ग 
Le | २ ३ a 4 
a श्री. सुजित जी. खुला नाशिक उप अधीक्षक, WS, मे. TAM, ST. 
पाटीळ वि.वि. विखे पाटील स.सा.का.लि., 


प्रवरानगर, अहमदनगर. 


2 श्री. ए. डी. देशुमख खुल औरंगाबाद । उप अधीक्षक, राउशु, मे.रेडिको खेतान 
प्राय. लि., औरंगाबाद. 


३ श्री. जे. एस. गोगावले | खुला नाशिक उप अधीक्षक, WS, मे.टिळकनगर 
इंडस्ट्रीज प्रा.लि., अहमदनगर. 
ca श्री. व्ही. ओ. मनाले खुला नाशिक उप अधीक्षक, राउशु, अहमदनगर. 
५ श्री. एम. आर. खुला नाशिक उप अधीक्षक, WS, मे. जान 
बोजावार डिस्टिलरी (चितळी), अहमदनगर. 
६ | al. एस. आर. लाड खुला नाशिक उप अधीक्षक, राउझु, मे. सातपुडा तापी 


परिसर स.सा.का.लि., नंदुरबार. 


२. सदर पदोन्नती ही, खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


१ सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात, सेवाज्येष्ठतेनुसार, खुल्या 
प्रवर्गातील पदांवर मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१५६/राउशु-१ 


तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकार्‍यास नियमित पदोन्नतीचे 
म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


२ सरळ सेवा कोटयातून रिक्‍त झालेल्या पदांवर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती 
ही ११ महिने किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध 
होतील, यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत राहिल. दरम्यानच्या काळात 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या 
अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात 
असून, सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 


राहणार नाही. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
8. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२०४१६४६२८६३२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 
IN, st=Mal 


DN: c=IN, harashtra, 
2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1 af4b6e29ee6c1f13e 
=400032, 


338b0ccd51689af, postalCode= 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) कार्यासन अधिकारी, राउशु-२ व ३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) संबंधित अधिकारी. (आयुक्‍त, राउझु कार्यालयाच्या मार्फतीने.) 
८) निवडनस्ती. 


KKEKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


